गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई 
गु.र.क्र.५२/२००८ (शिवाजी पार्क पो. स्टे., मुंबई गु.र.क्र. 
७२/२००८) अन्वये उद्भवलेले मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 
या न्यायालयातील मोक्का विशेष न्याय प्रकरण क्र. 
५/२००८ मध्ये मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथे न्यायालयीन 
कामकाज हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून यापूर्वी केलेली अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची 
नियुक्‍ती रद्द करुन त्यांच्या ऐवजी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. अवधूत चिमलकर यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी ०३२०/प्र.क्र.४१/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ :- विधी व न्याय विभाग, शासन आदेश क्र. एसपीपी.२०२०/यु.ओ.आर.१८/का-१४. 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई गु.र.क्र.५२/२००८ (शिवाजी पार्क 
पो. स्टे., मुंबई गु.र.क्र. ७२/२००८) अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवणा-या मोक्का विशेष न्याय 
प्रकरण क्र. ५/२००८ मध्ये मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथे न्यायाळयीन कामकाज हाताळण्यासाठी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून यापूर्वी केलेली अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची नियुक्‍ती रद्द करुन 
त्यांच्या ऐवजी अँड. श्री. अवधूत चिमलकर यांची संदर्भाधीन विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक 
२१.०९.२०२० च्या शासन आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज हाताळणा-या 
अँड. श्री. अवधूत चिमलकर यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई गु.र.क्र.५२/२००८ (शिवाजी पार्क 
पो. स्टे., मुंबई गु.र.क्र. ७२/२००८) अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेले मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 
या न्यायालयातील मोक्का विशेष न्याय प्रकरण क्र. ५/२००८, हे न्यायालयीन प्रकरण विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून पहाण्यासाठी नियुक्‍त अंड. श्री. अवधूत चिमळकर यांना 
खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३२०/प्र.क्र.४१/पोल-१० 


मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 
अ) प्रतिदिन न्यायालयीन परिणामकारक सुनावणी फी रु. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास) रु. ५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 

(रुपये १५,०००/- च्या कमाल मर्यादेत) 


२. अँड. श्री. अवधूत चिमलकर यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन 
महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. मा. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणाम- 
कारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, 
अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. श्री. अवधूत चिमळकर यांना होणार 
नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस उपायुक्तांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (१०८), राज्य 
पोलीस मुख्यालय (02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाश्ीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. er ares निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.४०८/२०/व्यय-७, दि.१९/१०/२०२० अन्वये 
मिळालेल्या शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.शीकीवा85॥0[॥9.900.॥ Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१५५५५०२२२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Kishor Shy: 


110181 
Kishor Shyamrao ५८५५५५०५५५ 
37cfadf25ecf07a096af23d69cb2e83d31183e8f9d61d 
at 
imber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1 58426881 bc36b968ffd0F4 
Bhalerao oe 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 

३. पोलीस उपायुक्त(प्रकटीकरण), गुन्हे शाखा, मुंबई. 

४. वरीष्ठ पोळीस निरीक्षक, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, कक्ष-२,गु.अ.वि., मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SET परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३२०/प्र.क्र.४१/पोल-१० 


६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अँड.श्री. अवधूत चिमलकर, ३०१,मारुती मेशान,१७ रघुनाथ दाजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई. 
९. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


